महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
आदेशा क्रमांकः विकास-२०२३/प्र.क्र.४१५/यो-६ 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मंत्रालय, मुंबई - ४००००१ 
दिनांक: ०४ जुले, 2023 


daw 

शासन अधिसुचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. एसआरव्ही-२००४/प्र.क्र.२५/१२, दि. २५ A, २००६ 

कार्यालयीन आदेश 

संदर्भाधीन शासन अधिसूचनेद्वारे महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि 
शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ प्रसारीत करण्यात आला आहे. 
तसेच सदर अधिनियमातंर्गत महाराष्ट्र शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध नियम- 
२०१३, दिनांक १४/११/२०१३ च्या अधिसूचनेनुसार राज्यात लागू करण्यात आला आहे. सदर 
अधिनियमाच्या कलम ९(१) व (२) अंतर्गत प्रत्येक विभागप्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांनी त्यांच्या दुय्यम 
अधिकाऱ्यास अंतिम निर्णय घेण्यासाठी शक्‍ती प्रदान करावयाच्या आहेत. तसेच विभागाशी/कार्यालयाझी 
संबंधित सर्व बाबींवर अंतिम निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने प्रकरणे सादर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे तीन स्तर निश्चित 
करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. त्या अनुषंगाने या कार्यासनाशी संबंधित विषयाच्या बाबतीत 
सोबतच्या जोडपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे स्तर निश्चित करण्यात येत आहेत. तथापि, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे निर्देश 
असल्यास किंवा काही विशिष्ट अपवादात्मक प्रकरणी आवश्‍यकता वाटल्यास प्रकरणपरत्वे त्यामध्ये त्यामध्ये 
योग्य तो बदल करण्यात येईल. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७०४१६५०१७३८२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


— आदेशानुसार व 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Spay ee Lor 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RURAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4. |4701fc3db9c38a46f4cd82e1e450b5 1a9e92eed 
e832: [82edb538d3b20, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=8C5D0F275C3D9A21 DBO7FECF7919C2D837 
96E88930D62D44E7A4A6D4CBEE7EOE, cn=KALU GONYA 
VALVI 
Date: 2023.07.04 20:10:25 +05'30' 
(का. गो. वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) अ.मु.स. (प्र.स.व र.व का.) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२) प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग यांचे स्विय सहायक, मंत्रालय,मुंबई. 
३) सर्व उपसचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्राळय,मुंबई. 

¥) निवड नस्ती (का. यो-६), ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः विकास-२०२३/प्र.क्र.४१५/यो-६, दि. ०४ जुले, 2023 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनिमय २००५, मधील कलम ९(१) व (२) अंतर्गत या कार्यासनाशी संबंधित बाबींवर अंतिम निर्णय 
घेण्याच्या दृष्टीने प्रकरणे सादर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे स्तर निर्धारित करणे. 


अ.क्र. विषय स्तर अंतिम निर्णय | आदेठा 
घेण्यास निर्गमित 
सक्षम करण्यास 

प्राधिकारी सक्षम 
प्राधिकारी 

प्रथम द्वितीय । तृतीय 

7 लेखाशिर्ष 2494 १२३८ अंतर्गत नवीन | कक्ष अधिकारी | उप सचिव | सचिव | ar. मंत्री कक्ष 
कामांना प्रशासकीय मंजूरी देणे (ग्राम विकास) | अधिकारी/ 
उप सचिव 

२. | लेखाशिर्ष २५१५ १२३८ अंतर्गत पूर्ण | कक्ष अधिकारी | उप सचिव | सचिव ।मा. Hat] कक्ष 
झालेल्या कामांना निधी वितरीत करणे (ग्राम विकास) | अधिकारी/ 
उप सचिव 

३. | लेखाशिर्ष २५१५ १२३८ अंतर्गत विहित | कक्ष अधिकारी | उप सचिव | सचिव | सचिव कक्ष 
मुदतीत कार्यारंभ आदेश दिलेल्या अधिकारी/ 
कामांना मुदतवाढ देणे. उप सचिव 

४. | लेखाशिर्ष २५१५ १२३८ अंतर्गत विहित | कक्ष अधिकारी | उप सचिव | सचिव | ar. मंत्री कक्ष 
मुदतीनंतर कार्यारंभ आदेश दिलेल्या (ग्राम विकास) | अधिकारी/ 
कामांना मुदतवाढ देणे. उप सचिव 

५. | लेखाशिर्ष २५१५ १२३८ अंतर्गत विहित | कक्ष अधिकारी | उप सचिव | सचिव | सचिव कक्ष 
मुदतीत काम बदल करणे. अधिकारी/ 
उप सचिव 

६. । कोकण पर्यटन विकास कार्यक्रम | कक्ष अधिकारी | उप सचिव | सचिव | a. मंत्री कक्ष 
(२५१५ २४३२) अंतर्गत नवीन कामांना (ग्राम विकास) | अधिकारी/ 
प्रशासकीय मान्यता देणे व निधी उप सचिव 

वितरीत करणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विकास-२०२३/प्र.क्र.४१५/यो-६, दि. ०४ जुले, 2023 


७. | (२५१५ २५६६ यात्रास्थळांच्या | कक्ष अधिकारी | उप सचिव | सचिव | सचिव कक्ष 
विकासाचा fears कार्यक्रम (ब वगी अधिकारी/ 
अंतर्गत तीर्थस्थळांना ब वर्ग दर्जा देणे. उप सचिव 

८. | (२५१५ २५६६ यात्रास्थळांच्या | कक्ष अधिकारी | उप सचिव | सचिव | a. मंत्री, कक्ष 
विकासाचा fears कार्यक्रम (ब वगी (ग्राम विकास) | अधिकारी/ 
अंतर्गत नवीन कामांना प्रशासकीय उप सचिव 
मान्यता देणे व निधी वितरीत करणे. 

९. । (२५१५ 2429) ग्रामीण भागातील यात्रा | कक्ष अधिकारी | उप सचिव | सचिव ।मा. मुख्यमंत्री कक्ष 
स्थळांच्या विकासाठी विशेष कार्यक्रम अधिकारी/ 
अंतर्गत मोठ्या आराखड्यांना उप सचिव 
प्रशासकिय मान्यता देणे.(रक्‍्कम २.०० 
ते २५.०० कोटीच्या मर्यादेत) 

। (२५१५ 2429) ग्रामीण भागातील यात्रा । कक्ष अधिकारी | उप सचिव | सचिव | ar. मंत्री कक्ष 
स्थळांच्या विकासाठी fears prea (ग्राम विकास) | अधिकारी/ 
अंतर्गत पूर्ण झालेल्या कामांना निधी उप सचिव 
वितरीत करणे. 

7 (2494 २५८४) ग्रामीण भागातील यात्रा | कक्ष अधिकारी | उप सचिव | सचिव ।मा. मुख्यमंत्री कक्ष 
स्थळांचा विकास(श्रीसंत सेवालाल अधिकारी/ 
महाराज पोहरादेवी) अंतर्गत नवीन उप सचिव 
कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे. 

१२. | (२५१५ २५८४) ग्रामीण भागातील यात्रा | कक्ष अधिकारी | उप सचिव | सचिव | ar. मंत्री कक्ष 
स्थळांचा विकास(श्रीसंत सेवालाल (ग्राम विकास) | अधिकारी/ 
महाराज पोहरादेवी) अंतर्गत पूर्ण उप सचिव 


झालेल्या कामांना निधी वितरीत 
करणे. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


